Reg . No . NP CITY/ 236/ 2015 -17 


१ 


AUNTUN 


Stir 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष २ , अंक ४९ ] गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ८-१४ , २०१६/ अग्रहायण १७-२३ , शके १९३८ [ पृष्ठे १० , किंमतःरुपये १० .०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , नाही . 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ, चार- ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 

असलेले नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ अमरावती १- १० 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश. 


पृष्ठे 
भाग एक- अ . - ( भाग चार- ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात १- ३ 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका 
बरो , जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . २९२० . 

जिल्हाधिकारी, यांजकडून 

शुध्दीपत्र 
क्रमांक भूसंपादन - ना .त - कावि -९४- २०१६. 

___ जिल्हाधिकारी , अमरावती यांची अधिसूचना क्रमांक - अ . का .-प्र . अ.- भूसंपादन- कावि - २४५-२०१६ दिनांक २३ फेब्रुवारी , २०१६ अन्वये कलम १९ ची 
अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी दिनांक मार्च ३-९ , २०१६ पृष्ठ २० ते २२ अनुक्रमांक ४१२ वर प्रसिध्द 
करण्यात आली होती . त्यात खालीलप्रमाणे दुरूस्ती वाचावी. 

भू. सं . प्र. क्र . ६४- ६७- २०१२- १३ मौजा गडगामालूर ता . धारणी, जि . अमरावती . 

संपादनाचे प्रयोजन : गर्गा मध्यम प्रकल्पाच्या बुडित क्षेत्राच्या कामाकरिता 
याकरीता 

असे वाचावे 
भूमापन / गट क्रमांक क्षेत्रफळ भूमापन / गट क्रमांक 

क्षेत्रफळ 
हे . आर 

हे . आर 
(२) 

( ३ ) 
११२ 

१२२ 
अ- एक -१ ( १५२१) . 

( १ ) 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ८- १४, २०१६/ अग्रहायण १७-२३ , शके १९३८ 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . २९२१ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 
क्रमांक प्र . अ.-भू .सं .- अ. का .- कावि -९५- २०१६ . - - 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने यांनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे .) याच्या 
कलम ११ च्या पोट -कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन अधिसूचना क्र . १३२० , दि . ०४ -११- २०१५ अन्वये प्रारंभीक 
अधिसुचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनूसूचि- एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची, अनुसुचि- दोन मध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने,दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यांनतर उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषीत करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूचि तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ बुडीत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला 
आहे. 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, धारणी, जि . अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ७३ - ४७- २०१२- २०१३ , गाव : - बिजुधावडी , तालुका धारणी , जिल्हा अमरावती . 


अ . क्र . 


अंदाजित ( क्षेत्र ) 


भूसंपादन क्रमांक / 
गट नंबर 
(२ ) 


C 


( ३ ) 


१३० 


हे . आर 
२ १२ 
० ७९ 
१ १९ 


१३१ पै 


rr»1 


१३१ पै 
१३१ 
१३१ पै 


주 


१ १९ 
१ १९ 


१३१ पै 


9 


११३ पै 
१३२ पै 
१३२ पै 
१३२ पै 


° 


१३२ पै 


/ 


- 


१३८ 
१३९ 
१३३ पै 
१३३ पै 


** 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ८- १४ , २०१६ / अग्रहायण १७-२३ , शके १९३८ 


अनुसूची - चालू 


( २ ) 


१३३ पै 
१३३ पै 
१४९ पै 


१५१ 


१३५ पै 
१३४ 
१३६ 
१५२ पै 
१५२ पै 
१५२ पै 
१५२ पै 
१५२ पै 
१५५ 
१५३ पै 
१५३ पै 
१४८ 


१ ८८ 
१८८ 


१ ५९ 


भूसंपादनाचे एकूण क्षेत्र . . ५१ ९४ 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
: - गर्गा मध्यम प्रकल्प धारणी 


प्रकल्पाचे नाव 


प्रकल्पकार्याचे वर्णन 


: - गर्गा मध्यम प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्राकरीता 


समाजिक मिळणारे लाभ 


प्रकल्पामुळे आदिवासी व डोंगराळ भागातील ४२८१. ०० हे . जमिनीस सिंचनाचा लाभ होणार आहे. 
त्यामुळे शेतक -यांचे उत्पन्न वाढणार आहे . तसेच पिण्याच्या पाण्याची समस्या सुटणार आहे. 
तसेच औद्योगिक वापराकरता पाणी उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे आदिवासी ग्रामस्तांचेजिवनमान उंचावुन 
रोजगार तसेच आर्थिक प्रगती साध्य होणार आहे. 


अनुसूची-तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

निरंक 


अनुसूची- चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


निरंक 


दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ८-१४ , २०१६/ अग्रहायण १७-२३ , शके १९३८ 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . २९२२ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक शिरस्तेदार - भू. सं.- कावि -१०५५- ११५०- २०१६. 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने यांनी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करिता उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे.) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट- कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन अधिसूचना क्रमांक प्र. अ.- भू. सं .- अ. का .- कावि - ४६२- २०१५ , 
दिनांक १५-०४- २०१५ अन्वये प्रारंभीक अधिसुचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनूसूचि- एक 
मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसुचि - दोन मध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवातिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने, कलम १५ च्या पोट - कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यांनतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट - कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषीत करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूचि तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
" पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चार मध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मोर्शी, यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 


संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १५-४७- २०१३ - २०१४ , मौजा पुसला , तालुका वरुड ,जिल्हा अमरावती . 


अ . क्र . 


अंदाजित ( क्षेत्र ) 


भूमापन किंवा/ 
गट क्रमांक 

( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


१३३ 


१४३ 


m 


४६८ 


० 


० 


ormoowooo 


४७३ 
४७५ 
४७६ 
४७७ 


० 


० 


५५५ 


० 


र 


४६० 
४४२ 


२३१ 


भूसंपादनाचे एकूण क्षेत्र . . 


१२ २३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ८-१४ , २०१६/ अग्रहायण १७-२३ , शके १९३८ 


अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: - पंढरी मध्यम प्रकल्प , ता . वरूड, जि . अमरावती . 


प्रकल्पकार्याचे वर्णन 


: – पंढरी धरणाचे बुडीत क्षेत्राकरीता मौजा रामापूर, ता . वरुड येथील जमिनीचे भूसंपादन . 


समाजाला मिळणारे लाभ 


: - या प्रकल्पाद्वारे सिंचनाचा/ दळणवळणाचा फायदा होणार असून लाभ क्षेत्रातील संबंधीत शेतक -यांचे 

जिवनमान उंचावणार आहे . शेतक -यांचे उत्पन्न वाढून कृषी संपत्तीत वाढ होईल . 
( आर्थिक , रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 


अनुसूची-तीन 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


पुनर्वसन व विस्थापनाची आवश्यकता नाही . 

सबब माहिती निरंक 


अनुसूची-चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


पुनर्वसन व विस्थापनाची आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक 


टीप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मोर्शी यांचे कार्यालयात निरीक्षण करता येऊ शकेल . 


भाग १ ( अ. वि . पु.), म . शा . रा., अ . क्र . २९२३ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक शिरस्तेदार- भू . सं .- कावि - १०५८ - ११५१- २०१६. - - 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करिता उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे .) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन अधिसूचना क्रमांक प्र. अ.-भू. सं. अ . का .- कावि-४६२- २०१५, 
दिनांक १५ - ०४- २०१५ अन्वये प्रारंभीक अधिसुचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनूसूचि- एक 
मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसुचि- दोन मध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास ,विचारात 
घेतल्यांनतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषीत करण्यात येत आहे ; 


अ- एक -२ ( १५२१) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ८-१४ , २०१६/ अग्रहायण १७ -२३ , शके १९३८ 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूचि तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
"पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणूननिर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चार मध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मोर्शी, यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०३-४७-२०१४- २०१५, मौजा हूमणपेठ , तालुका वरुड , जिल्हा अमरावती . 
अ . क्र . भूमापन किंवा/ 

अंदाजित ( क्षेत्र ) 
गट क्रमांक 
( २ ) 

( ३ ) 
हे . आर 


C 


४७ 


० 


Grm 


१२२ 


० 


० 


१२३ 


० 


१२१ 


» 


० 


० 


११९ 


० 


० 


११८ / १ 
१४० 


० 


० 


9-- 


१३९ 
१८१ 


० 


१८३ 


० 


w 


० 


w 


० 


--- 


w 


० 


० 


१४९ 


- 


० 


१५ 


० 


० 


-- 


० 


१४८ 
१४३ पै 
१४३ पै 


० 


१४५ 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


- 


० 


भूसंपादनाचे एकूण क्षेत्र . . ६ २९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ८- १४ ,२०१६/ अग्रहायण १७-२३ , शके १९३८ 


प्रकल्पाचे नाव 


प्रकल्पकार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ 


अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
: - पंढरी मध्यम प्रकल्प , ता . वरूड , जि . अमरावती. 
: – मोळविहीर- खापरखेडा पर्यायी रस्त्याचे बांधकामाकरीता मौजा हूमणपेठ , ता .वरुड येथील जमिनीचे 

भूसंपादन . 
: - या प्रकल्पाद्वारे सिंचनाचा/ दळणवळणाचा फायदा होणार असून लाभ क्षेत्रातील संबंधीत शेतक -यांचे 

जिवनमान उंचावणार आहे . शेतक -यांचे उत्पन्न वाढून कृषी संपत्तीत वाढ होईल . 
( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 

अनुसूची-तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
पुनर्वसन व विस्थापणाची आवश्यकता नाही. सबब माहीती निरंक 

अनुसूची- चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
पुनर्वसन व विस्थापणाची आवश्यकता नाही . सबब माहीती निरंक 


टीप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मोर्शी यांचे कार्यालयात निरीक्षण करता येऊ शकेल . 


दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१६ . 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . २९२४ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक प्र. अ .- भू. सं . अ. का .- कावि -१११८२०१६. – 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करिता उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
यांच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना महर 
संकीर्ण ११- २०१४-प्र .क्र . ७७- अ -२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे .) याद्वारे , 
असे अधिसूचना केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखादया सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखादया 
जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानन्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी सोबत सोडलेल्या अनुसूची १ मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त जमिन ” असा करण्यात आला आहे .) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे 
वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये, याद्वारे असे अधिसुचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भुमीसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचिमध्ये कारणे नमुद करावीत.) ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ८ -१४ , २०१६ / अग्रहायण १७ -२३ , शके १९३८ 


आणि ज्याअर्थी सामाजीक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेल्या आहे . 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोटकलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्ती केलेल्या प्रशासकाचा तपशील या सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमुद करावा.) 

त्याअर्थी आता, असे घोषीत करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध दिनांकापासुन ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही. 


10A 


परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकारी विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातुन सुट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतिची 
जिल्हाधिकारी कडुन भरपाई दिल्या जाणार नाही . 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( ५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी भुमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम 
१० च्या उपनियम ( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भुमीअभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषीत 
करण्यात येत आहे . 


__ आणि त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमा खालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाअधिकारी ( भूसंपादन ) अ . व . प्र . क्र . ४ अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची - एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १४ - ४७- २००९ - २०१० , मौजा कठोरा , तालुका अमरावती, जिल्हा अमरावती. 


अ . क्र . 


अंदाजित ( क्षेत्र ) 


सर्व्हे नंबर 
गट क्रमांक 

( २) 


( ३ ) 
हे . आर 


९७/ २ पैकी 


२ ८३ 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण : - मलशुद्धीकरण केंद्रा करीत 
प्रकल्पाचे नाव 

: - मलशुद्धीकरण केंद्रा करीता. 
प्रकल्पकार्याचे वर्णन 

: - मलशुद्धीकरण केंद्रा करीता 
समाजाला मिळणारे लाभ 

या प्रकल्पाद्वारे जमिनीस प्रत्यक्ष मलशुद्धीकरण केंद्रा करीता लाभ क्षेत्रातील संबधीत 
शेतक -याचेजिवनमान उंचवणार आहे . शेतक-यांचे उत्पन्न वाढून कृषि संपत्तीत 
वाढ होईल . 


अनुसूची-तीन 
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे : - विस्थापनाची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर ८-१४ , २०१६/ अग्रहायण १७- २३ , शके १९३८ 


अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सारांश 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४ अ महसुल व वन विभाग मुंबई दिनांक १३ मार्च २०१५ मधील अधिसुचना अन्वये सुट देण्यात आली 
आहे . 

अनुसूची-पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेल्या : - प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही 

अधिका -याचे पदनाम 
प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक . 
( क ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती : - निरंक . 

करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशिल 


टीप :- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे भुसंपादन अधिकारी अ .व. प्र. क्र . ४ अमरावती यांच्या कार्यालयात निरीक्षण करता येईल . 


अमरावती : 
दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१६ . 


किरण गित्ते , 
जिल्हाधिकारी, अमरावती . 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा., अ . क्र . २९२५ . 

उपजिल्हाधिकारी, ( भूसंपादन ) यांजकडून 

शुध्दीपत्र 
क्रमांक कक्ष -म . अ.-( पु)पंकृवि- कावि- १०२३ -२०१६. – 

उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), ( पू) पं . कृ. वि ., अकोला यांचेकार्यालयातील भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ८- ४७- २०१४-२०१५ , मौजे नेर, ता . 
तेल्हारा, जि . अकोला या प्रकरणात कलम ११ ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, दिनांक मे २१ -२७, २०१५ 
चे अंकात अ . क्र . ५६४ , पान क्र . ३८ ते ४० वर प्रसिद्धी करण्यात आली. त्यामध्ये पुढीलप्रमाणे शुद्धीपत्र वाचावे . 
च्या ऐवजी 

असे वाचावे 
अ . क्र . भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र अ . क्र . भूमापन किंवा गट क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र 
( १ ) 

( २ ) 

(३ ) 
हे . आर 

हे . आर 
२१२ ० ५६ 

२१२ 

० ५३ 
२१२ 
२११ 
२०९ 
२१० 


( २ ) 


ãormsoowooooo 


२१८ 


२१८ 


० ४५ 


२२७ 
२२८ 
२२९ 


२२७ 
२२८ 


० ६७ 


० ९५ 


२२९ 


२२९ 


२३० 


१ १२ 


एकूण क्षेत्र 


६ २४ 


एकूण क्षेत्र 


अ- एक - ३ ( १५२१ ) . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ८-१४ ,२०१६/ अग्रहायण १७-२३, शके १९३८ 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . २९२६ . 

शुध्दीपत्र 
क्रमांक कक्ष- म . अ .-( पु)पंकृवि - कावि- १०१८ - २०१६ . 

उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), ( पू ) पं . कृ . वि ., अकोला यांचे कार्यालयातील भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ८ - ४७ - २०१४ - २०१५ , मौजे नेर , ता . 
तेल्हारा, जि . अकोला या प्रकरणात कलम १९ ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , दिनांक जून ०९ - १५ , 
२०१६ चे अंकात अ . क्र . १८५७, पान क्र . ३९ व ४० वर प्रसिद्धी करण्यात आली. त्यामध्ये पुढीलप्रमाणे शुद्धीपत्र वाचावे . 
च्या ऐवजी 

असे वाचावे 
अ . क्र . भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र अ . क्र . भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र 

(३ ) 

( २ ) 

हे . आर 
२१२ 

२१२ 

० ५३ 


0 


( २ ) 


( ३ ) 


0 


० 


० 


0- 


२१२ 
२११ 


० 


cc 


० 


Pog 


० 


ãormsoowooooo 


० 


० 


२१० 
२१८ 
२२७ 
२२८ 
२२९ 


0 


० 


० 


6 


० 


२१८ 
२२७ 
२२८ 
२२९ 
२२९ 


० 


. 


० 


० 


. . 


. 


० 


२३० 


एकूण क्षेत्र 


६ २४ 


एकूण क्षेत्र 


२६५ 


अकोला : 
दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१६ . 


__ ( अवाच्य), 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन) ( पू.) पं . कृ .वि . 

जिल्हाधिकारी कार्यालय , अकोला . 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . २९२७ . 

उपविभागीय तथा भूसंपादन अधिकारी, यांजकडून 

शुध्दीपत्र 
क्रमांक अका- भूसं - शुद्धीपत्रक- कावि- ९४९ - २०१६ . 

उपविभागीय तथा भूसंपादन अधिकारी , वाशिम यांचे कार्यालयातील भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०३- ४७- २०१३ -१४ , मौजे सावळी , ता . व जि . 
वाशिम येथील जमीन जयपूर लपायो बुडीत क्षेत्राचे कामाकरीता चे प्रकरणात कलम - १९ ची अधिसुचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती 
विभागीय पुरवणी, दिनांक मे २१ -२७, जानेवारी २०१६ चे अंकात अ. क्र . ७७, पृष्ठ . २१ व २२ वर प्रसिद्धी करण्यात आली आहे . त्यामध्ये 
खालीलप्रमाणे दुरुस्ती वाचावी . 
च्या ऐवजी 

__ असे वाचावे 
अ . क्र . सर्व्हे नं ./ गट नंबर संपादित क्षेत्र अ . क्र . सर्व्हे नं ./ गट नंबर 

संपादित क्षेत्र 
(२ ) 

( २ ) 

( ३ ) 
हे . आर 

हे . आर 
११ २९३ ० १४ 

१६४ 


(३ ) 


२९३ 


वाशिम : 
दिनांक ५ नोव्हेंबर २०१६ . 


( अवाच्य ), 
उपविभागीय अधिकारी तथा , 
भूसंपादन अधिकारी, वाशिम . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH 
GOSAVI , PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES, NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


